दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातील विधी 
अधिकारी या मानधन तत्वावरील पदाच्या 
मानधनाकरीता सन २०२१-२२ या 
वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत लेखाशिर्ष 
२२३५ ०१७२ मधील १०-कंत्राटीसेवा 
अंतर्गत निधी मंजुरीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.११२/दिव्यांग कल्याण-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: - २४ मार्च, २०२२. 


ज्ञापन: 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, 
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करीता लेखाशिर्ष मागणी क्र.एन-३,२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज 
कल्याण, ००१ संचालन व प्रशासन, ०१समाज कल्याण संचालनालय (०१) (०१) सामाजिक न्याय, २२३५ 
०७१२ मधील २८-व्यावसायिक सेवा या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय रु.३.३१ लक्षपैकी रु.२.७७ लक्ष इतकी 
तरतुद १०-कंत्राटीसेवा या उद्दिष्टाखाळी पुनर्वितरण करण्यास वित्त विभागाने सहमती दिली आहे. वित्त 
विभागाचे दि.०६.०४.२०२१ रोजीचे परिपत्रक व दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी 
रु.२.७७ लक्ष इतका निधी खर्च करण्यासाठी या ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. या बाबतचे विवरण 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र उद्दीष्ट अर्थसंकल्पीत पुनर्वितरण पुनर्वितरणानंतर 
तरतुद करावयाची तरतुद उपलब्ध तरतुद 
kam 2 3 8 4 
a .| २८-व्यावसायिक ३.३१ (-)२.७७ ०.५४ 
सेवा. 
२. | १०-कंत्राटी सेवा. 0.0१ | 04 (-)२.७७ २.७८ 
२. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून राहतील. 
३. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातील रकाना (४ मधील निधी खर्च करावा. सदर निधी 


खर्च झाल्यावर त्याबाबतची विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र माहे एप्रिल, २०२२ अखेरपर्यंत न चुकता 
शासनास सादर करण्यात यावे. 

¥, नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्च करतांना वित्त विभाग शासन परिपत्रक, दिनांक ०६ एप्रिल, 2029 
बाबींची पूर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्त, दिव्यांग कल्याण 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.११२/दिव्यांग कल्याण-२ 


आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी वितरीत 


करावा. 


षु 7 


ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहेत. त्या व्यतिरिक्त इतर उदेशासाठी खर्च करता येणार 


नाही. तसेच इतर लेखाशीर्षाकडे वळता करता येणार नाही. सबब याप्रकरणी होणारा रु २.७७ लक्ष इतका 
खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकुन सन २०२१-२२ या वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


निधीतुन भागविण्यात यावा:- 
लेखाशिर्ष:-मागणी क्र.एन-३ 


&. 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
०१ समाज कल्याण संचलनालय 
(०१)(०१) सामाजिक न्याय संचालनालय (अनिवार्य) 
१०-कंत्राटी सेवा (२२३५ ०७१२) 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३२४१४५१२१४५२२ आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJESH BHASKAR GAIKWAD 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 


RAJESH BHASKAR #-snernsinst 


2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1fae3eca97e85924d0e44375 
8706590221 


idonym=CE9EA9E188F4D4185D077369347C5FA9BB29293F, 
serialNumber=26E171EC96C63F6333217D12FB6DA1CS5A800CE18A7 
A6FDS9ABF19B8ED3F02A91, cn=RAJESH BHASKAR GAIKWAD. 
Date: 2022.03.24 14:52:34 +05'30' 


(रा. भा. गायकवाड) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

. मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 


१०.सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 
१३.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१४.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपुर 

१५.संचाळक, ळेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.११२/दिव्यांग कल्याण-२ 


१६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१७.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण. 

१८.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९.कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२०.वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), HATHA, मुंबई.३२ 

२१.कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/विघयो) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२२.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RS नं. १, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
नाईक चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१, 

२३.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५, 

२४. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, 
मुंबई ४०००२१, 

२५.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 

२६.बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०००१३, 

२७.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०० 093, 

२८.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 

२९.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४७०० ०२८, 

३०.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


